शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ गुणवंत विद्यार्थ्यांना 
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४ 
मंत्राळय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३.१०. २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.०४ ऑक्टोबर,२०१८. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.३० ऑक्टोबर,२०१८. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.१७/तंशिसं/परदेशी शिष्यवृत्ती/२०२२/१४४, 
दि.१९ सप्टेंबर,२०२२. 


प्रस्तावना :- 

परदेशात उच्च शिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ 
पासून सदरची शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. याकरीता पदव्युत्तर 
पदवी/पदव्युत्तर पदविका तसेच पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या २० गुणवंत 
विद्यार्थ्यांची सदर शिष्यवृत्ती योजनेकरीता निवड करण्यात येते. सदर योजनेची कार्यपध्दती व 
निवड प्रक्रीया ही संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
ठरविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता वर्तमानपत्रात जाहिरातीव्दारे 
प्रसिध्दी देवून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले. 


त्यानुसार विहित कालमर्यादेपर्यंत तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे ऑनलाईन पोर्टलवर प्राप्त 
झालेल्या अर्जाची छाननी करुन दि.०२.०९.२०२२ रोजीच्या छाननी समितीच्या बैठकीत सादर 
करण्यात आले. छाननी समितीने सदर अर्जांची छाननी करुन व पात्रतेच्या अटी/शर्ती तपासून 
विदयार्थ्याची यादी समितीच्या शिफारशीसह निवड समितीपुढे निर्णयार्थ सादर केली. 

त्यानुसार मा.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या 
निवड समितीची सर्वसंबधितांसमवेत दि.१३.०९.२०२२ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत 
घेतलेल्या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
परदेशात उच्च शिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता 
खालील विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४ 


१. पीएच.डी  अभ्यासक्रमाकरिता 


शिष्यवृत्तीमाठी निवड करणे :-पीएच.डी 
अभ्यासक्रमाकरीता दि. ०४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार १० जागा उपलब्ध 
आहेत. तथापि, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी एकही उमेदवार उपलब्ध झाळेला नाही. 
त्यामुळे शासन निर्णय दि.०४ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील मुद्दा ११ 
(७ नुसार शौक्षणिक वर्ष २०२२-२३ या वर्षापुरता पीएच.डी.अभ्यासक्रमाच्या सर्व जागा 
निवड यादीतील ज्येष्ठता क्रमानुसार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्याना 
उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. 


२. पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाकरिता शिष्यवृत्तीसाठी निवड करणे :- 
पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाकरीता दि.०४ ऑक्टोबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयानुसार १० जागा उपलब्ध असून उक्त शासन निर्णयातील परिशिष्ट-ब 
मधील मुद्दा क्र.११ (७ च्या तरतुदीनुसार पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या १० जागा 
आतंरपरिवर्तनाव्दारे उपलब्ध झाल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी एकूण २० जागा 
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध झालेल्या आहेत. 

३. त्यानुसार पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाकरीता गुणवत्ता यादीतील पात्र 
उमेदवारांपैकी शाखानिहाय गुणवत्ता यादीतील गुणवत्ता क्रमांकानुसार पुढीलप्रमाणे २० 
उमेदवारांची निवड करण्यात येत आहे. 

अ. णि एकूण उपलब्ध निवड प्रवेशा घेतलेल्य प्रवेशा AS oa 
क्र जागा (आंतर | झालेल्या अभ्यासक्रमाचे नांव । परदेशी विद्यापीठाचे 
परिवर्तनानंतर)| विद्यार्थ्याचे नांव नांव 

1 कला 02 1) श्रीम. पूजा MS in Computational Harris School of 

अरविंद चव्हाण Analysis for Public Public Policy 
Policy The University of 
Chicago, U.S.A. 
2) श्री.अभिनय MS in International University of 
प्रशांत Relations Bristol, U.K. 
तलखेडकर 
2 वाणिज्य 02 1) श्रीम. सानिया MSc in Financial University of 
बेग Economics Glasgow, U.K. 
2) श्री. मुस्तफा Master of Australian National 
मोहम्मद Entrepreneurship and University, 
Innovation Australia 
3 विज्ञान 04 1) श्री. नहुष Master of Science in Technical 
अंबरीश Chemical Biotechnology University of 
मोडक Munich, Germany 
2) श्रीम. गौरी MS in Biotechnology Johns Hopkins 
सतीश University, U.S.A. 
चिंचोळकर 
3) श्री. यश Master of Science in University of 
धनंजय Food Science Minnesota, Twin 
जगदाळे Cities,U.S.A. 
4) श्री. यश Masters of Biotechnology) The University of 
बाळाराम Research Extensive Queensland, 
कोपुल॒ला Australia 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४ 


4 व्यवस्थापन 04 1) श्रीम. MSc in Economics and Imperial College 
राजलक्ष्मी Strategy for Business London, U.K. 
नितीन चव्हाण 

2) श्रीम. निमिषा MS in Human Resource New York 
प्रफुल्ल चव्हाण Management and University, U.S.A. 

. Development 

3) श्री. अक्षय MSc Operations, Project University of 
मनोजकुमार and Supply Chain Manchester, U.K. 
मेहता Management 

4) श्रीम. शर्वरी MS in Master of Monash University, 
निलेश Business Australia 
सोळंकी 

5 अभियांत्रिकी | 1) श्री. शुभम Master of Engineering / Duke University, 

वास्तुकला अरुणराव Industrial Management U.S.A. 
शास्त्र नागुलवार 
2) श्रीम. क्रतुजा Master of Construction University of New 
अण्णासाहेब Project Management / South Wales, 
पाटील Property and Sydney, Australia 
Development 
3) श्री. तेजस Master in Engineering University of New 
शरद अग्रवाल Science (Robotics) South Wales, 


Sydney, Australia 


4) श्रीम. ऐश्‍वर्या Master of Engineering Cornell University, 


आनंद सक्सेना in Biomedical U.S.A. 
Engineering 
5) श्री. वेदांत MS in Biomedical New York 
शिवाजी Engineering University, U.S.A. 
गायकवाड 
6) श्री. भरत MSc in Microsystems Albert-Ludwigs- 
विनोद सावंत Engineering University 
Freiburg, Germany 
7) श्री. राजवर्धन Masters in Management New York 
अतुल पाटील of Technology University, U.S.A. 
8) oft जयेश Master of Science in Texas A & M 
अरविंद गुप्ता Industrial Engineering University, U.S.A. 
एकूण 20 20 
विद्यार्थी 
४. वरील नमूद केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून परदेशी शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्यात येत आहे.:- 
४.१ सदर शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
निकषांचे पालन करण्यात यावे. 


४.२ हौ शिष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आली असून गृह 
चौकशीमध्ये विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा अर्ज दाखल करताना चूकीची माहिती 
सादर केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४ 


४.३ कोणत्याही विद्यार्थ्याने खोटी माहिती / कागदपत्रे सादर केल्याचे सिध्द झाल्यास 
अथवा शासनाने निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कर्तव्यात कसूर केल्यास, त्यास 
ताबडतोब पुढील शिक्षणासाठी अटकाव (Debarred) केला जाईल व त्याच्याकडून 
झालेल्या खर्चाची १५ टक्के चक्रवाढ व्याजाने वसूली करण्यात येईल, अशा 
विद्यार्थ्याचा काळ्या यादीत BAA केला जाईल. तसेच प्रचलित कायद्यानुसार 
त्याच्याविरुध्द कारवाई करण्यात येईल आणि त्यांनी दिलेले जामिनदार आणि 
संदर्भअधिकारी / व्यक्‍ती यांना सुध्दा ही बाब लेखी स्वरुपात कळविण्यात येईल. 


४.४ ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याने राज्यात परत येऊन त्याच्या 
अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्यास होईल, याकरीता आवश्‍यकतेनुसार राज्य शासनास सेवा 
देणे अपेक्षित आहे. त्याबाबतचे बंधपत्र विद्यार्थ्याने देणे आवश्‍यक राहिल. 


४.५ ही शिष्यवृत्ती मंजूर केलेल्या विद्यार्थ्याने दि.०४ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयात 
विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याबाबतचे बंधपत्र / हमीपत्र सादर करणे 
आवर्यक राहिल. 


५. शौक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या 
शिष्यवृत्तीच्या रकमेची अचूक परिगणना करण्याची जबाबदारी तंत्र शिक्षण संचालनालयाची 
असेल. तंत्र शिक्षण संचालनालयाने दि.०४ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन शिष्यवृत्तीच्या रकमेची परिगणना करावयाची आहे. शासन आदेशात नमूद 
कोणत्याही AE Aaa पूर्तता होत नसल्यास ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येऊ नये. 
६. सदरचा खर्च हा खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या-त्या आर्थिक 
वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र.डब्ल्यू-३, २२०३ तंत्रशिक्षण-१०७ शिष्यवृत्त्या (००)(०१) गुणवंत मुलामुलींना 
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे (२२०३ ३५५१) (कार्यक्रम)” 

वरील खर्चासाठी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी 
सदर रक्‍कम आहरित करुन अदा करावी. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१००३१०३९२२१८०८ असा आहे. 
सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.10.03 15:27:38 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४ 


२९. 
३०. 


मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास/ आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. कुलसचिव, सर्व कृषी / अकृषी विद्यापीठे 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व) 

. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


(प्रसिध्दीसाठी) 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५. 
. सह/ उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
. अवर सचिव (तांशि-३, विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी/ अवर सचिव (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१),उच्च व तंत्र 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


